वस्तू व सेवाकर भवन, पुणे येथील नवीन इमारत 
विस्तारीकरणाच्या कामासाठी अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीवर उपलब्ध असलेला निधी कोषागारातून 
आहरित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.४४/वि.प्र.४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
नवीन प्रशासकीय इमारत, ३ रा मजला, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२ 
दिनांक - १०/१०/२०२२ 


वाचा :- वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विकवि-१४१९/प्र.क्र.प्र.क्र.२९/वि.प्र.४, दि. १९/०३/२०२० 


शासन निर्णय :- 

वस्तू व सेवाकर भवन, पुणे येथील नवीन इमारत विस्तारीकरणाचे काम महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाद्वारे करुन घेण्याकरिता रु.१२,७५,०८,०००/- (रुपये बारा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष आठ हजार फक्त) 
इतके अनुदान सन २०२२-२०२३ या वित्तीय वर्षातील खर्च भागविण्यासाठी मंजूर करण्यात आले आहे. सदर 
संपूर्ण (१००%) निधी रु.१२,७५,०८,०००/- (रुपये बारा कोटी पंच्याहत्तर लक्ष आठ हजार फक्त) इतका निधी 
कोषागारातून आहरित करण्यासाठी मान्यता देण्यात येत आहे. प्रस्तुत निधी हा सदर कामाकरिता प्रशासकीय 
मान्यतेच्या मर्यादेतच खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 
२. उपरोक्त बाबींवरील खर्च “मागणी क्र.जी-८, मुख्य लेखाशीर्ष ४०७०-इतर प्रश्ञासनिक सेवांवरील 
भांडवली खर्च (००) ८००, इतर खर्च (००) (००) (०१ महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाद्वारे विक्रीकर 
कार्यालयाच्या इमारतीचे बांधकाम (कार्यक्रम), ५३ मोठी बांधकामे ( ४०७० ०२४९ ) ” या लेखाशिर्षाखाली सन 
2022-2023 या वित्तीय वर्षातील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
डे. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या व्यय-७ शाखेच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र.४४३/२०२२/व्यय-७, 
दिनांक ३०/०९/२०२२ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध 
करण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२२१०१०१७३१४१५००५ असा आहे. सदर आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by MANJUSHA SALVI 
DN: 


fe GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
IT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
25.4.2 '17dd9115f782c19536afee03d1736a028 
3493a 
SALVI म 


1034094508 55672६8 
5898६, cn=MANJUSHA SALVI 


(मंजुषा साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) राज्यकर आयुक्‍त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 
) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, मुंबई-४०० ०१० 
) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१ मुंबई 
४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
) वित्त विभाग, कक्ष अधिकारी (प्रशा-४/अर्थसंकल्प-१२/व्यय-७) 
) निवडनस्ती. 


